सन 209§-2099 च्या गृह विभागाच्या वार्षिक 
अर्थसंकल्पात लेखाशिर्ष २०५५-पोलीस ११३ 
- पोलीस-कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण या 
मुख्यलेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यास 
व खर्च करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विनियो ०८१६/प्र.क्र.५६०/पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१६. 


वाचा - 
१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१६/प्र. क्र. ८९/अर्थ-३ दि. २० एप्रिल, २०१६. 


प्रस्तावना - 

सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील मंजूर तरतूदीपैकी संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये ८०% 
निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुसार गृह विभाग, मागणी क्र. २०५५-पोलीस 
(००) ११३ “पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण” बी-१ या मुख्य लेखाशिर्षाखाली ३२-अंशदाने, ३३-अर्थसहाय्य 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उपलेखाशिर्षाखाळी एकूण तरतुदीच्या ८०% तरतूद वितरीत करण्याची व 
सदर रक्कम खर्च करण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

गृह विभाग २०५५-पोलीस (००) ११३ पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण मागणी क्र. बी-१ या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे उपशिर्षाअंतर्गत संबंधित बाबींकरीता मंजूर करण्यात 
आलेले एकूण अर्थसंकल्पीय अनुदान वितरीत करावयास उपलब्ध असलेले ८०% अनुदान वितरीत व खर्च 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र उपशीर्ष सन २०१६-१७ करीता | वितरीत करण्यात 
मंजूर निधी आलेला निधी. 
r || (00) (00) (09) पोलीस कल्याण निधीसाठी अंशदान | 4o,00,000/- ४०,००,०००/- 
(२०५५ ०२६६) ३२-अंशदाने 
२ (००) (०२) पोलीस कर्मचाऱ्यांना अर्थसहाय्यित दराने | ३,००,०००/- २,४०,०००/- 
जीवनावश्‍यक वस्तुचा पुरवठा (२०५५ ०२७५) ३३ 
अर्थसहाय्य 
३ (००) (०३) पोलीस क्रिडा निधीसाठी अंशदान (२०५५ | १,००,००,०००/- ८०,००,०००/- 
०२८४) ३२-अंडादाने 
४ (००) (०४ कर्तव्य बजावतांना जखमी झालेल्या | ९,००,००,०००/- ७,२०,००,०००/- 
पोलीसांना आणि मृत पावलेल्या पोळीस कर्मचाऱ्यांच्या 
कुटूंबियांना अनुदान (२०५५ ०२९३) ३१- सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) 
एकूण १०,५३,००,०००/- ८,४२,४०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः विनियो ०८१६/प्र.क्र.५६०/पोल-७ 


२. सदर मंजूरी खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत:- 
अ) लेखा परीक्षकाच्या मागणीप्रमाणे सदर निधीबाबत अभिलेख, लेखा परिक्षकांना 
परिक्षणासाठी उपलब्ध करुन देणे यांच्यावर बंधनकारक राहील. 
ब) सदर निधीच्या वापराबाबतचे विनियोग प्रमाणपत्र लेखापरीक्षक तसेच गृह विभागास पाठविणे 
बंधनकारक राहील. 
३. या संदर्भात होणारा खर्च प्रधान शीर्ष क्र. “२०५५- पोलीस (००) ११३ पोलीस कर्मचारी वर्ग 
यांचे कल्याण” या लेखाशिर्षाखालील उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या उपशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो 
सन २०१६-१७ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
ce वरील रक्कम कोषागार कार्यालयातून काढण्याच्या प्रयोजनार्थ विशोष पोलीस महानिरीक्षक 
(प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी आणि पोलीस महानिरीक्षक यांचे उप 
सहाय्यक (लेखा १) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१६/प्र. क्र. ८९/अर्थ-३, 
दिनांक २०/०४/२०१६ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९२११३०५०४८७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak 
Uttamrao Pokale 


Date: 2016.09.21 13:05:08 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महाळेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

३. महालेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (व्यय-७) मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७. उप सचिव (पोल-७)/ उप सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
ह 

8 


. अवर सचिव (बीयुडी ७) मंत्रालय, मुंबई 32. 
. निवड नस्ती (पोल-७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


